लेक लाडकी या योजनेसाठी सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.८९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जून,२०२४ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.२५१/का.६, 


दि. ३०.१०.२०२३. 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 


शासन निर्णय :- 


माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही योजना अधिक्रमित करून राज्यात दिनांक १ एप्रिल, २०२३ पासून 


मुलींच्या जन्मानंतर तिच्या सक्षमीकरणासाठी “लेक लाडकी” योजना सुरू करण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ 


येथील दिनांक 30.90.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


त्यानुषंगाने लेक लाडकी योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ देण्याकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक 


वर्षात खालील विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना 
क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-३ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १५.०० 


कोटी (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी फ़क्त) एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद |या आदेशान्वये वितरित 
२०२३-२४ करण्यात येत असलेला निधी 
1१ | २ ३ 
मागणी क्र. एक्स-१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
०२- समाज कल्याण 
१०३- महिला कल्याण 
(२५) मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना 
(२५) (०५) लेक लाडकी योजना (कार्यक्रम) 
२२३५ डी ५२४ 
२०- इतर प्रशासकीय खर्च ५०.०० कि 
२६ - जाहिरात व प्रसिध्दी ५००.०० fe 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ९४५०.०० १५००.०० 
एकूण १००००,०० १५००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.८९/का.६ 

३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८९/ का.१४७२, दिनांक 
०७.०६.२०२४ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५८/ व्यय-६, दिनांक १४.०६.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
सूचना विचारात घेऊन कार्यवाही करण्याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी घ्यावी. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२४१३२८२१३४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS ON CENCGOVERNMENTOR शीण 
RAMDAS 
THAKUR coma 
(वि. रा. ठाकूर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 
६) सर्व जिल्हाधिकारी, 
७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), 
८) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद), 
९) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प, 


qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई, 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई, 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


